राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (९॥॥७/) 
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 
सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्याकरिता सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. ७४/१-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ : कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.: योजना ३३२०/ प्र.क्र. ७४/१-अ, दिनांक 02.92.2020 


शासन शुध्दिपत्रक : 
संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयामध्ये प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र. ०6६ तसेच शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.०१ मधील तक्त्यामध्ये पुढीलप्रमाणे नमुद केले आहे. 


(रु.लळाख) 

प्रवर्ग केद्र हिस्सा ((० टक्के) | राज्य हिस्सा (४० टक्के) एकूण 
अनुसूचित जमाती ४१.१५४ २७.४३६ ६८.५९ 
अनुसूचित जाती ३४.५६६ २३.०४४ ५७.६१ 


२. तरी संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयामध्ये प्रस्तावनेतील परिच्छेद क्र. ०६ तसेच शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.०१ मधील तक्त्यामध्ये वरील तक्‍्त्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 


(रु.लाख) 

प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६० टक्के) | राज्य हिस्सा (४० टक्के) एकूण 
अनुसूचित जाती ४१.१५४ २७.४३६ ६८.५९ 
अनुसूचित जमाती ३४.५६६ २३.०४४ ५७.६१ 


३. तसेच संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयामध्ये शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ०२ मध्ये केंद्र 
व राज्य हिस्स्याचे पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष नमुद केले आहे. 


अनुसुचित जाती प्रवर्ग- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -डी-३, मागणी क्रमांक -डी-३, 
२४०१ पिक संवर्धन, २४०१ पिक संवर्धन, 
(००) ७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना (००) ७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना 


(००)(२७) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि | (००२८) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंपुयो), केंद्र हिस्सा- ६०% विकास योजना (केंपुयो), राज्य हिस्सा -४०% 
२४०१ Wood, योजनांतर्गत ३३ अर्थसहाय्य २४०१ ए७१७, योजनांतर्गत ३३ अर्थसहाय्य 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-अओ 


४. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (अनुसुचित जाती प्रवर्ग) 
याकरिता सन २०२०-२१ पासून सामाजिक न्याय विभागाने सन २०२०-२१ पासून केंद्र हिऱश्यासाठी क्र. 
२४०१ बी २०३ व राज्य हिछ्यासाठी २४०१ बी २१२ हे नवीन लेखाशिर्ष घेतले आहे. त्यामुळे संदर्भाधीन 
दि.०२.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ०२ मध्ये वरील केंद्र व राज्य हिछ्याचे 
लेखाशिर्षा ऐवजी पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष वाचावे. 


अनुसुचित जाती प्रवर्ग- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक -एन-३, २४०१ पिक संवर्धन, मागणी क्रमांक -एन-३, २४०१ पिक संवर्धन, 
(00)(93) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि (00)(98) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 
विकास योजना, विकास योजना, 
(केंद्र हिस्सा - ६०%) (राज्य हिस्सा - ४०%). 
२४०१ बी २०३, (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य २४०१ बी २१२, (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य. 


uy, सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥59॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०२१०२०४१७३०२९३००१ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mukund Vishnu Pagare 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
Uu Uu Nn Dairy it Department, postalCode=400032, 
st=M 
254 146938403cf7 15cfcaccde9cf8390a87aaf449c1 
ढ ed88cb826148e009b, 
Vi S h n 1 Pp a a re seria INumber=44517d7206ff54aa54ec24c9bae87c2bb2F5 169c 
abd10d03102ec48df58c2d09, cn=Mukund Vishnu Pagare 
Date: 2021.02.04 17:37:01 +05'30' 
(मु. वि. पगारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 

४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 

८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

१०.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सहाय्यक संचालक, HA -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


